महाराष्ट्र शासन 
क्र.मावज २०२०/५१ /प्र.क्र.१७/३४-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ मार्च , २०२० 


कार्यालयीन आदेशा 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील खाली नमूद अधिकारी यांचे मा. मुख्यमंत्री/ राज्यमंत्री व विरोधी 
पक्षनेता यांचे कार्यालयातून सा.प्र.वि. कार्यालयीन आदेशक्र. एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.२७८/२१, दिनांक १३.११.२०१९ 
अन्वये दिनांक ८.११.२०१९ (म.नं.) पासून मंत्री कार्यालयातून समाप्त करण्यात आल्यामुळे त्यांची सेवा मूळ विभागात 
प्रत्यावर्तीत करण्यात आल्या आहेत. आता सदर अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


2. सदर अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना खालील प्रमाणे करण्यात येत आहेत. 


क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम | यापूर्वीचे प्रतिनियुक्‍तीचे ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 
a 2 3 8 
: श्री. राजू धोत्रे मा. मंत्री, महिला व बाळ विकास सहायक संचालक (माहिती), 
सहायक संचालक (माहिती) | यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई विभागीय संपर्क कक्ष 
माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुख्यालय, मुंबई 
२ श्री. संतोष तोडकर मा. मुख्यमंत्री सचिवालय, सहायक संचालक (माहिती) 
सहायक संचालक (माहिती) मंत्रालय, मुंबई विभागीय संपर्क कक्ष 
माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुख्यालय, मुंबई 


३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील नियम ४ मधील (४) (एक ) ( दोन ) मधील तरतूदीनुसार खालील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहेत. 


क्र. | अधिकार्‍यांचे नाव व पदनाम सध्याचे पदस्थानेचे ठिकाण बदली नंतरचे पदस्थापनेचे ठिकाण 
। १ | श्री.रणजितसिहराजपूत fo | जिल्हा माहिती अधिकारी नाशिक 
२ श्री. मनोज सानप जिल्हा माहिती अधिकारी उस्माबाद | जिल्हा माहिती अधिकारी रायगड 
8. सदर कार्यालयीन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१३१७०६०८८९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


eneral 
400032, st=Maharasht 


Ramkisan ove i 
Narayanrao Musale ५ 
(XI. AT. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


कार्यालयीन आदेठा क्रमांकः मावज २०२०/५१/प्र.क्र.१७/३४-अ 


२. उप सचिव, का.३४-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई, 

५. उप संचालक (लेखा) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई, 

संबंधित अधिकारी (मावज मार्फत) 

जिल्हा माहिती कार्यालय, नाशिक /रायगड 

कोषागार अधिकारी नाशिक / रायगड 

निवड नस्ती. 


on SG —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


